राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत १००० 
मांसळ कुक्कुट पक्षी संगोपनाव्दारे 
कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरु करणे या 
अनुसूचित जाती उपाययोजनेतर्गंत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण 
करणेबाबत. 

(कार्यक्रम संकेतांक २४०३ डी 939) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २३/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.३.२.२०२२ 
२) कृषिव पदुम विभाग नस्ती क्र.बीडीएस-२०२१/प्र.क्र.१०४/पदुम-४, 

शासन निर्णय :- 

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाव्दारे कुक्कुटपालन व्यवसाय 
सुरु करणे या अनुसूचित जाती उपाययोजनेतर्गत सकेतांक क्र. (२४०३डी ७३१) याखाली सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाकरीता रु.८००.०० लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी रु. ४००.०० लाख 
इतका निधी वितरीत झालेला असून त्यापैकी रु. ३९९.९३ लाख निधी खर्च झालेला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.३.२.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता 
निधी वितरणाची कार्यप्रणाळी ठरवून दिलेली आहे. तद्‌अनुषंगाने कृषि व पदुम विभागाने वाचा क्र.४ येथील 
नस्तीवर मान्यता दिल्यानुसार राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाव्दारे 
कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरु करणे या अनुसूचित जाती उपाययोजनेतर्गत या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी (२४०३डी ७३१) या खाली मंजूर रु.८००.०० लाख निधीपैकी खर्च 
झालेला रु. ३९९.९३ लाख निधी लक्षात घेता ६० टक्के मर्यादेत म्हणजेच रु ८०.०० लाख इतका निधी 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच 
साध्य झालेले भौतिक उदिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी 
आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २३/अर्थसंकल्प (विघयो) 
४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.३.२.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.३.२.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५०/व्यय १४, 
दि. २२.२.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२४१४५६०९८१२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


igitally 
IN: c=IN, 
De 


Prashant Pundlik : 
Wagh : 


-5599270e38b296e5e5d8 14ff597656 1 a3ec66d875aeb42 
=Prashant Pundlik Wagh 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


serialNut 
5१735९1 
Date: 2022.03, 


प्रत, 


-O 


सचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुकक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग (पदुम-३), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग. 


AD 


oC aww 


mm 2८ 


५_- > ५-८ <<> ८ट> ः-> <->-  <->2 थय 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


